मंत्रालयीन विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
कार्यालयातील सहायक कक्ष अधिकारी यांचे सन २०१८ 
मधील सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०१८/प्र.क्र.४/का.१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २० जून, २०१८ 
वाचा 
१) शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप२०१८/प्र.क्र.४/का.१७, दि. २४ मे, २०१८. 


शासन परिपत्रक 

मंत्रालयीन विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील सहायक कक्ष अधिकारी यांचे 
सन २०१८ मधील सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण वर्ग समक्रमांकाच्या दि. २४ मे, २०१८ च्या परिपत्रकातील परिशिष्ट 
“ब” येथे नमूद वेळापत्रकाप्रमाणे आयोजित करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकामध्ये प्रशिक्षण वर्गाचा 
कालावधी दि. २८ मे, २०१८ ते ६ जुले, २०१८ असा निश्चित करण्यात आला आहे. तथापि, दि. ४ जुले, २०१८ 
पासून विधानमंडळाचे दुसरे (पावसाळी) अधिवेशन नागपूर येथे सुरु होणार असल्याने काही प्रशिक्षक व 
प्रशिक्षणार्थी अधिवेहान कामकाजाकरीता नागपूर येथे जाणार आहेत. त्यामुळे सहायक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण 
वर्ग दि. ३० जून, २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे विचाराधिन आहे. त्यानुसार दि. २४ मे, २०१८ च्या परिपत्रकातील 
परिशिष्ट “ब” येथे नमूद वेळापत्रकाप्रमाणे दि.२१ जून, २०१८ पर्यंतच्या प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करण्यात 
येईल व दि. २२ जून, २०१८ ते ३० जून, २०१८ या कालावधीतील प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन पुढीलप्रमाणे 
सुधारित वेळापत्रकानुसार करण्यात येईल. 


दिनांक : a 
१०.०० ते ११.०० | ११.०० ते 92.00 | १२.०० ते 9.00 | 2.309 ४.०० | ४.००ते ५.३० 
प्रश्न. क्र. १ (१) प्रश्न. क्र. 3 (2) प्रश्न. क्र. ४ प्रश्न. क्र. १(१) | प्रश्न. क्र. २ (१) 
२२ जून, २०१८ | (श्रीम. यादव) (श्री. वाणी) (श्री. मुसळे) (श्रीम. यादव) (श्री. नाईकवाडे) 
प्रश्न. क्र. १ (१) प्रश्न. क्र. ३ (२) प्रश्न. क्र. ४ 
२५ जून, २०१८ (श्रीम. यादव) (श्री. वाणी) cham | —— | —— 
प्रश्न. क्र. १ (१) प्रश्न. क्र. ३ (२) प्रश्न. क्र. ४ प्रश्न. क्र. १(१) | प्रश्न. क्र. २ (१) 
२६ जून, २०१८ | (श्रीम. यादव) (श्री. वाणी) (श्री. मुसळे) (श्रीम. यादव) | (श्री. नाईकवाडे) 
प्रश्न. क्र. १ (१) प्रश्न. क्र. २ (9) प्रश्न. क्र. ४ 
२७ जून, २०१८ | (श्रीम. यादव) कक काडा 
प्रश्न. क्र. १ (१) प्रश्न. क्र. २ (१) ae | [111 
२८ जून, २०१८ | (श्रीम. यादव) (श्री. नाईकवाडे) | (श्री. मुसळे) 
प्रश्न. क्र. १ (१) प्रश्न. क्र. २(१) प्रश्न. क्र. ४ प्रश्न. क्र. १ (१. । प्रश्न. क्र. २ (१) 
२९ जून, २०१८ (श्रीम. यादव) (श्री. नाईकवाडे) | (श्री. मुसळे) (श्रीम. यादव) (श्री. नाईकवाडे) 
प्रश्न. क्र. १ (१) प्रश्न. क्र. 2 (9) 
३० जून, २०१८ | (श्रीम. यादव) याड 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०१८/प्र.क्र.४/का.१७ 


२. सर्व मंत्रालयीन विभाग आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कार्यालयास विनंती करण्यात येते की, त्यांनी 
सदरहू परिपत्रक तातडीने सर्व संबंधित प्रशिक्षणार्थीच्या निदर्शनास आणावे व संबंधित उमेदवारांस 
उपरोक्तप्रमाणे सुधारित वेळापत्रकानुसार सदरहू प्रशिक्षण वर्गास उपस्थित राहण्यासाठी परवानगी द्यावी. 
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०६२०११०८०६०३०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Arati Shankar 
; 
डु 5 2a5fd8bef5f42, 
D ) rialNumber=49bc5a99b724c2018fcd117798aebf1 146777ecb321 
e S a | b7b45309e97b033f098b8, ‘Arati 


Date: 2018.06.20 11:12:20 +05'30' 


(आरती देसाई) 
कार्यासन अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग 
महाराष्ट्र शासन 


igitally signed by Arati Shankar D 
it Of Maharashtt al 
talCode=400032, st=Mahi 


प्रत, 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 

श्री.अ.शि.नाईकवाडे, कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
श्री.जयंत व. वाणी, कक्ष अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
५. श्रीम. गि. नि. यादव, कक्ष अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६.  निवडनस्ती. 


Cc Av AD WO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


